सर.ज. जी. समूह रुग्णालये, मुंबई या संस्थेस 
राज्य योजनांतर्गत मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेजेएच-२०२३/प्र.क्र.३१३ /प्रशञा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०६ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन,मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/२२४/२०२३- 
पीआरओसी१, दिनांक १८.०८.२०२३. 


शासन निर्णय : 

विभागाच्या अधिपत्याखालील सर ज.जी.समूह रूग्णालये, मुंबई या संस्थेकरीता सन 
2023-28 या वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये १४,९०,००,०००/- (चौदा 
कोटी नव्वद लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव नग संख्या । प्रति नग किंमत । एकूण अंदाजित किंमत 
| CSSD टर्न कौ | १४,९०,००,०००/- | १४,९०,००,०००/- 

प्रोजेक्ट 
एकूण किंमत | १४,९०,००,०००/- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता २०२३-२४ या वार्षिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 

2) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक शासन 
निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


Det FU क्रमांकः जेजेएच-२०२२/प्र.क्र.३१३/प्रश्ञा-१ 


8) 


4) 


2. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा 
प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्नीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला नसल्याबाबत व 
सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व 
संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


सदर यंत्रसामग्री टर्न की तत्वावर खरेदी करावयाची असल्याने या विभागाचा शासन निर्णय 
क्र.आयएचएन-२०१९/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१, दिनांक:०७ मार्च, २०१९ मधील कार्यपध्दती राबवून 
यंत्रखरेदी करण्यात यावी. 


प्रस्तुत विषयी यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खाळीळल लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर होणा-या 


अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


DRT Uy क्रमांकः जेजेएच-२०२२/प्र.क्र.३१३/प्रश्ञा-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००६१२४६२८९८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 


S U D H | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 


निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवडनस्ती (प्रश्ञा-१) 


द 
9 


SHETTY , 
(सुधीर जया 31st) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४) अधिष्ठाता, सर.ज.जी.समूह रूग्णालये, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


